महाराष्ट्र शासन 


गृह विभाग 


परिविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक व 
उप विभागीय पोलीस अधिकारी दर्जाच्या 
अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना... 


BIA आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.२८९/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक: २९ जुले, २०१७ 


शासन आदेठा- 


महाराष्ट्र पोलीस ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१४ च्या कलम २२(क)(२) तसेच, कलम २२न(१) 


च्या तरतूदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या पूर्वमान्यतेने भारतीय पोलीस सेवेतील खाली नमूद केलेल्या 


परिविक्षाधिन सहायक पोलीस अधीक्षक व उप विभागीय पोलीस अधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची त्यांच्या 


नावासमोर दर्डाविलेल्या ठिकाणी बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | परिविक्षाधीन भारतीय पोळीस | सध्याच्या बदलीनंतरची पदस्थापना 

सेवेतील अधिका-याचे नाव नेमणूकीचे 
ठिकाण 

हिं . |Magqetter कुलकणी सोलापूर ग्रा. | सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, भायंदर 
उप विभाग, ठाणे ग्रामीण ( रिक्‍त पदी) 

२.  ।श्री.जी विजय कृष्णा यादव अमरावती ग्रा. । सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, ईतवारा 
उप विभाग, नांदेड ( रिक्‍त पदी) 

३. | श्री. संदिप भगवानराव घुगे रायगड सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, तुळजापूर 
उप विभाग, उस्मानाबाद (रिक्‍त पदी) 

४. । श्रीमती भाग्यश्री बाबुराव नवटके | कोल्हापूर सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, 
माजलगांव उप विभाग, बीड (Rad 
पदी) 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.२८९/पोल-१ 


५. | ALAR हसन बीड सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोळीस अधिकारी, धर्माबाद 
उप विभाग, नांदेड (रिक्‍त पदी) 


६. । श्रीम. प्रियंका मिना पालघर सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, वाशिम 
शहर उप विभाग, वाशिम (रिक्‍त पदी) 


७. । श्रीम. रागसुधा आर सातारा सहायक पोलीस अधीक्षक व उप 
विभागीय पोलीस अधिकारी, मनमाड 
उप विभाग, नाशिक ग्रामीण (रिक्‍त 
पदी) 


२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्यासाठी नियंत्रक अधिकारी यांनी तात्काळ 


कार्यमुक्त करावे व संबंधित अधिकारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी रुजू होऊन तसा अहवाल शासनास सादर 
करावा. 


3. सदर शासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७२६१२३३३४१२२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Kailas A. Gaikwad 


: DN: c=IN, o=Government Of 
a | a ५ Maharashtra, ou=Home Department, 
७ postalCode=400032, 


Gaikwad = 
(कैलास गायकवाड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रति, 
महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.राज्यमंत्री, गृह (शाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-१७१७/प्र.क्र.२८९/पोल-१ 


४. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. प्रधान सचिव (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७. पोलीस अधीक्षक, ठाणे (ग्रामीण), नाशिक (ग्रामीण), उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, वाशिम. 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 

९. संबंधित अधिकारी. 

१०.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे (ग्रामीण), नाशिक (ग्रामीण), उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, वाशिम. 
११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवड नस्ती, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


